शाळा न्यायाधिकरण पुनर्रचना 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. आढावा-२०२१/प्र.क्र.१३९/२१/प्रशा-५ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-२ जून, २०२२ 


वाचा:- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आढावा-२०२१/प्र.क्र.१३९/ २१/ 
प्रजा-५, दिनांक २०.मे, 2022 


शासन निर्णय :- 

दिनांक २० मे,२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुंबई, चंद्रपूर व सोलापूर येथील शाळा 
न्यायाधिकरणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मुंबई येथील शाळा 
न्यायाधिकरण नवी मुंबई येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 
२. वाचा येथे नमूद दिनांक २० मे,२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर व सोलापूर 
येथील शाळा न्यायाधिकरणे बंद करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला होता, त्यास पुढील 
आदेश होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे. 
3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"७"//.॥89॥8/95॥॥9.9०९.१] या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२१७३३४२६९२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.06.02 17:35:11 +05'30' 
(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. राज्य प्रकल्प अधिकारी, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

३. सर्व शिक्षण संचालक, पुणे 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

५. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरणे (सवी 

६. सर्व शिक्षण उपसंचालक, 

७. अवर सचिव, प्रशा-२, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व शिक्षणाधिकारी, 

९. निवड नस्ती प्रज्ञा-५ 


प्रत माहितीसाठी, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.१३९/२१/प्रशा-५ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

४. मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

७. मा. मुख्य सचिव 

८. मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१०.सर्व विभागीय आयुक्त, 

११.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

१४.सर्व सह सचिव/उपसचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकार 


पृष्ठ २ पैकी २ 


